सन 2022-2023 मधील निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, wads, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु २०२३/प्र.क्र.२५/पदुम-१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १३ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा - 

१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०२२/प्र.क्र.६१/पदुम-१६, 
दि. २० एप्रिल, २०२२. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०२२/प्र.क्र.६५/पदुम-१६, 
दि. २० मे, २०२२. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४ एप्रिल, २०२२. 

x) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन निर्णय:- 

वित्त विभागाने शासन निर्णय, दिनांक ०४ एप्रिल, 2022 नुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाच्या प्रथम नऊमाहीकरिता निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार सदर निधी बीम्स प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सन २०२२-२३ चे सुधारीत अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
MRI असणाऱ्या खर्चासाठी निधीची गरज लक्षात घेवून महसूली लेख्यातील अनिवार्य खर्चाच्या 
बाबींसाठी खालीलप्रमाणे निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि सनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) 
वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत पदुम विभागाच्या महसूली लेख्यातील अनिवार्य खर्चाच्या खाळील उद्दिष्टांतर्गत अवितरित 
निधी वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


उद्दिष्ट निधी वितरणाची टक्केवारी 
०१- वेतन ९५% 
०२- मजुरी ९५% 
०३ - अतिकालिक भत्ता ८०% 
og - निवृत्तीवेतन विषयक खर्च १००% 
of - दुरध्वनी, वीज व पाणी देयक ९०% 
१० - कंत्राटी पध्दतीवर घेतलेल्या सेवेवरील खर्च ९०% 
१३- कार्यालयीन खर्च ९०% 
१४- भाडेपट्टी व कर ९०% 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु २०२३/प्र.क्र.२५/पदुम-१६ 


उद्दिष्ट निधी वितरणाची टक्केवारी 
२२-३ास्त्रे वदारुगोळा ८५% 
२४ - पेट्रोल, तेळ व वंगण ९०% 
२८ - व्यावसायिक सेवा ८५% 
३४ - शिष्यवृत्या व विद्यावेतन ९५% 
3g - सहायक अनुदाने (वेतन) १००% 
४५ - व्याज १००% 
५५-कर्जव आगाऊ रकमा १००% 
५६- कर्जाची परतफेड १००% 


६३ - आंतरलेखा हस्तांतरणे 


७२- यंत्र सामग्री व उपकरणे यांची देखभाल व दुरुस्ती 


2. 


उपरोक्त TR नमूद उद्दिष्टांव्यतिरिक्‍त महसूली लेख्यातील उद्दिष्टांसाठी निधी वितरणाची 


मर्यादा ७०% व भांडवली लेख्यातील उद्दिष्टांसाठी निधी वितरणाची मर्यादा ८०% निश्चित करण्यात 


आली आहे. त्यानुसार पदुम विभागातील संबंधित योजना राबविणाऱ्या कार्यासनांनी वित्त विभागाने 


विहित केलेल्या मर्यादेत महसूली लेख्यातील कार्यक्रमांतर्गत योजनांकरीता निधी वितरण करण्याची 


योग्य ती कार्यवाही करावी. 


तसेच महसूली व भांडवली लेख्यातील खालील कोष्टकात नमूद उद्दिष्टांकरीता निधी वितरणाचे 


प्रस्ताव पदुम विभागातील संबंधित योजना राबविणाऱ्या कार्यासनांनी ठोस समर्थनासह व उपलब्ध निधी 


खर्च झाल्याची खात्री करुन आवश्‍यकतेनुसार नियोजन विभाग /सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


विभाग /आदिवासी विकास विभागाच्या मान्यतेने 
सादर करावेत. 


वित्त विभागास दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत 


उद्दिष्ट उद्दिष्ट 
०५-बक्षीसे ३२- अंशदाने 
१२- विदेशी प्रवास खर्च ३३- अर्थसहाय्य 
१६- प्रकाशने ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान 


१७- संगणक खच 


५०- इतर खर्च 


२०- इतर प्रशासकीय खर्च 


५१- मोटार वाहने 


२६- जाहिरात व प्रसिध्दी 


५२- यंत्रसामग्री व साधनसामग्री 


३०- इतर कंत्राटी सेवा 


५३- मोठी बांधकामे 


३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


५४- गुंतवणूका 


2: 


पदुम विभागांतर्गतच्या संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी 


सदर शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेला 


निधी निश्चितपणे खर्च होईल, याची खात्री करावी. 


तसेच त्यांना सदर निधी कोणत्याही परिस्थितीत 


खर्च न होता क्षेत्रिय अधिकारी / मंडळे / महामंडळे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु २०२३/प्र.क्र.२५/पदुम-१६ 

यांच्या बक खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी आहरित 
करुन बँक / स्वीय प्रपंजी खात्यात ठेवला असल्यास असा खर्च न होणारा निधी शासन खाती जमा 
करण्यात यावा. 


४. या व्यतिरिक्त या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदी करावयाच्या प्रस्तावासंदर्भातील 
कार्यवाहीबाबत वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या व येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


५. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 
खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अटी व शर्ती, तसेच शासनाची 
कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्प नियमपुस्तीकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे 
तंतोतंत पालन करावे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२१३१३०२५३१६०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SWAPNALI 
ARUN CHAVAN 


( स्वप्नाली चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्त, WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

३. आयुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४. महालेखापाल, महराष्ट्र % (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


६. सह सचिव/उप सचिव (पश्ुसंवर्धन/दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (पदुम-१/२/३/४/६/८/९/१०/१२/१३/१४ ), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१५),मंत्रालय, मंबई. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन 9839), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती कार्यासन पदुम -१६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


